सन २०२०-२१ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प (POCRA) साठी रु. ११७.६४ कोटी निधी 
वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक - १८ सप्टेंबर, २०२० 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, दि. १७.०१.२०१८ 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ASH ४६२०/प्र.क्र. ६२/२०२०, दि. १८.५.२०२० 

३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. नादेकू ४६२०/प्र.क्र. ६२/२०२०, दि. २७.०७.२०२० 

४. नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/अंदाजपत्रक २०-२१/ 
प्र.क्र.१७५/२०२० , दि.२०.०८.२०२० व दिनांक २६.०८.२०२० 


प्रस्तावना:- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 


विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष 


कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख 


कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास 


अनुकूल शेती पध्दती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने 


प्रकल्प राबविण्यात येत असून गावांचे सूक्ष्म नियोजन, आराखडे तयार करुन प्रकल्पाची अंमलबजावणी 


सुरु झालेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


संदर्भ क्रमांक २ व ३ येथील शासन निर्णयांन्वये सन २०२०-२१ मध्ये एकूण रु. २३४.३३ कोटी निधी 


उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रकल्पांतर्गत वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य बाबींसाठी प्रकल्पाच्या लाभार्थी 


शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रकल्प संचाळक, नानाजी 


देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रांन्वये विनंती केळी आहे. सबब, प्रकल्पाच्या 


अंमलबजावणीसाठी रु.११७.६४ कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


झासन निर्णय : 


१. सन २०२०-२१ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 


प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमळबजावणी करण्याकरिता रु. ११७.६४ कोटी (रु.एकडऱो सतरा कोटी 


चौसष्ठ लाख फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


असून सदर वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीपैकी बाहय हिऊू्याच्या व राज्य हिऱ्याच्या 


निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 
(रु. कोटीत) 
बाहय feazaren निधी (9०%) | राज्य हिऱड्याचा निधी (३०%) एकूण वितरीत निधी 
८७.५० ३०.१४ ११७.६४ 


२. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता बाहय हिळ्याचा रु. ८७.५० कोटी निधी (रु.सत्याऐंशी कोटी पन्नास लाख फक्त) 
वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या बाहय हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०- 
२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 


२४०१ पीक संवर्धन, 


(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 


(00) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (बाहय हिस्सा ७०%) (२४०१ AGE) 
३३-अर्थसहाय्य 


३. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता राज्य हिउऱ्याचा रु. ३०.१४ कोटी निधी (रुपये तीस कोटी चौदा लाख फक्‍त) वितरीत 


करण्यात येत असून त्याचा बाब निहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी (रुपये कोटीत) 
०१- वेतन २.४७ 
१०- कंत्राटी सेवा ४.७० 
१४- भाडेपट्टी व कर ०.४२ 
१७- संगणक खर्च ०.१० 
२८- व्यावसायिक सेवा ३.०० 
३३- अर्थसहाय्य १९.५२ 
एकूण ३०.१४ 


सदर रु.३०.१४ कोटी (रुपये तीस कोटी चौदा लाख फक्त) निधी प्रकल्पाच्या राज्य हिऱड्याच्या 


पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


(00) (03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ॥६५५) 
०१-वेतन 
१०- कंत्राटी सेवा 
१४- भाडेपट्टी व कर 
१७- संगणक खर्च 
२८- व्यावसायिक सेवा 
३३- अर्थसहाय्य 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु रु. ११७.६४ कोटी (रु.एकडऱी सतरा 


कोटी चौसष्ठ लाख फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी 


देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा प्रथम प्राधान्याने मागील आर्थिक 


वर्षातील शेतकऱ्यांची प्रलंबित देयके व सामुदायिक कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी 


विनियोग करण्यात यावा तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 


यांनी ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी 


शासनास सादर करावे. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणार्‍या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 


मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर 
करावा. 


. वित्तविभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० नुसार 


विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या 


मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८०/२०२०/व्यय-१, दिनांक १७.९.२०२० 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१८१२३८३८५८०१ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


qo, 
११, 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg: 
harashti =Agricult d ADF 


S h r i ka n t Department, talCod cee t=Mah. hi 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaa6208 
5c34db6bfd8 


C h a n d fa ka n t A n d g e aie. DP hese eee a पिरि 74cfid3a95f2ac3 


Date: 2020.09.18 12:39:51 +05'30 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अ नुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


